RNI No. MAHBIL / 2009/ 40124 


Reg.No.MH /MR /South - 358 / 2012-14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग पाच 


वर्ष ५ , अंक २५ ( २ ) ] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी २८ , २०१४ / फाल्गुन ९, शके १ ९ ३५ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा 
नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. VIII OF 2014. 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL 

PESTS AND DISEASES ACT. 


१ ९ ४७ 


सन २०१४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ८ . 
महाराष्ट्र शेतांतील पिकांवरील कीड व रोग यांबाबत अधिनियम , 

यात आणखी 

सुधारणा 
करण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र शेतांतील पिकांवरील कीड व रोग 
चा ४३. यांबाबत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या 
पासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 

१. ( १) या अधिनियमास , महाराष्ट्र शेतातील पिकांवरील कीड व रोग यांबाबत ( सुधारणा) संक्षिप्त नाव व 
अधिनियम , २०१४ असे म्हणावे . 

प्रारंभ . 
( २ ) तो , राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास अंमलात 
येईल . 

( १ ) 


: 


भाग पाच - ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २८, २०१४ / फाल्गुन ९, शके १ ९ ३५ 


" 


चा ३ . 


सन १ ९ ४७ 

२ . महाराष्ट्र शेतांतील पिकांवरील कीड व रोग यांबाबत अधिनियम , ( यात यापुढे ज्याचा १९ ४७ 
चा अधिनियम 

चा ४३ . 
क्रमांक ४३ 

निर्देश “मुख्य अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ मध्ये , 
याच्या कलम 

२ ची 
सुधारणा. 

( १) खंड ( ४ ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 

" (४ अ ) “ पंचायत " याचा अर्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम अन्वये स्थापन १९५ ९ 
करण्यात आलेली किंवा स्थापन करण्यात आल्याचे मानण्यात आलेली पंचायत , असा 
आहे ; "; 
( २ ) खंड ( १० ) नंतर पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 

" (११) “ अनुसूचित क्षेत्र ” याचा अर्थ, भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद २४४ च्या 
खंड ( १) मध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार अनुसूचित क्षेत्र , असा आहे. ". 

३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये , 
चा अधिनियम 
क्रमांक ४३ 

( १) “ किंवा कमिशनर ” हा मजकूर ज्या ज्या ठिकाणी आला असेल त्या त्या ठिकाणी 
किंवा जिल्हाधिकारी ” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल ; 
( २ ) पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

" परंतु , असे स्थानिक क्षेत्र हे अनुसूचित क्षेत्र असेल तर राज्य शासन किंवा, यथास्थिती , 
जिल्हाधिकारी, या कलमान्वये अधिसूचना काढण्यापूर्वी पंचायतीशी विचारविनिमय करील .". 

४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ अ मधील , पोट- कलम ( १) नंतर पुढील परंतुक जादा 
चा अधिनियम 

दाखल करण्यात येईल 
क्रमांक ४३ 

परंतु , असे अधिसूचित क्षेत्र हे अनुसूचित क्षेत्र असेल तर , राज्य शासन किंवा राज्य 

शासनाचा किंवा, यथास्थिती, राज्य शासनाने यथोचित प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही स्थानिक 
सुधारणा . 

प्राधिकरणाचा कोणताही अधिकारी या पोट- कलमान्वये अधिसूचना काढण्यापूर्वी पंचायतीशी 
विचारविनिमय करील. ". 


सन १ ९ ४७ 


" 


याच्या कलम 


३ ची 


सुधारणा . 


सन १ ९ ४७ 


: 


याच्या कलम 


७ अ ची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २८, २०१४ / फाल्गुन ९, शके १ ९ ३५ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


महाराष्ट्र राज्यातील पिके , रोपे किंवा झाडे यांस घातक अशी कीड , रोपट्यांवरील रोग व 
उपद्रवकारक तण यांचा उद्भव , प्रसार किंवा पुनरुद्भव यांस प्रतिबंध करण्याची तरतूद करण्यासाठी 
महाराष्ट्र शेतांतील पिकांवरील कीड व रोग यांबाबत अधिनियम ( १९ ४७ चा ४३ ) अधिनियमित करण्यात 
आला आहे . 


२. पंचायतींच्या तरतुदी ( अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे ) अधिनियम , १ ९९ ६ ( १ ९९ ६ चा ४० ) 
याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी , भारत सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाद्वारे घटित 
केलेल्या उप- समितीच्या शिफारशींवरुन पंचायतींच्या तरतुदी ( अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे) 
अधिनियम , १९९ ६ याच्या तरतुदींशी सुसंगत व्हाव्या याकरिता “ पंचायत ” आणि “ अनुसूचित क्षेत्र " 
यांच्या व्याख्या महाराष्ट्र शेतांतील पिकांवरील कीड व रोग यांबाबत अधिनियम याच्या कलम २ 
मध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . तसेच कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात , जर 
असे स्थानिक क्षेत्र हे भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद २४४ याच्या खंड ( १) मध्ये निर्दिष्ट केलेले 
अनुसूचित क्षेत्र असेल तर , कोणत्याही पिकास , रोपट्यांस किंवा झाडास घातक असलेली कोणतीही 
कीड , कोणताही रोग किंवा कोणतेही तण हे , अधिसूचित कीड , रोपट्यांवरील रोग व उपद्रवकारक 
तण असल्याचे जाहीर करण्याचा आणि त्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी किंवा त्यास प्रतिबंध करण्याकरिता 
उपाययोजना करण्याविषयी निदेश देण्यासाठी अधिसूचना काढण्यापूर्वी, राज्य शासन , किंवा 
यथास्थिती, जिल्हाधिकारी , पंचायतीशी विचारविनिमय करील , या हेतूने , उक्त १९४७ चा अधिनियम 
याच्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. जेणेकरुन उक्त अधिनियमाच्या 
तरतुदी, पंचायतींच्या तरतुदी ( अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे ) अधिनियम , १९९ ६ यांच्याशी सुसंगत 
होतील . तसेच जर असे अधिसूचित क्षेत्र हे अनुसूचित क्षेत्र असेल तर , आपत्कालीन परिस्थितीत , 
अशी प्रतिबंधक किंवा परिहारक उपाययोजना करण्यास कोणताही निरीक्षक सक्षम असल्याचे घोषित 
करण्यासाठी व भोगवटा करणाऱ्यास त्यासाठीचा खर्च चुकता करण्याचा निदेश देण्यासाठी , त्या 
कलमान्वये अधिसूचना काढण्यापूर्वी, राज्य शासन किंवा राज्य शासनाचा किंवा कोणत्याही स्थानिक 
प्राधिकरणाचा कोणताही अधिकारी पंचायतीशी विचारविनिमय करील अशी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ अ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 

३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ . 


राधाकृष्ण विखे- पाटील , 

कृषि मंत्री. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २८, २०१४/ फाल्गुन ९, शके १ ९ ३५ 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन . 


या 


विधेयकात वैधानिक अधिकार सोपविण्यासाठीचा पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहे : 

. - या खंडान्वये, राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा 
दिनांकास हा अधिनियम अंमलात आणण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा वरील प्रस्ताव सामान्य स्वरुपाचा आहे . 


२ . 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक २८ 

फेब्रुवारी २०१४. 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


